राष्ट्रीय सहकार विकास निगम(९७०७) 
यांच्याकडून मार्जिन मनी लोन योजनेंतर्गत 
राज्य शासनास प्राप्त झालेले रु.५४९.५४ कोटी 
कर्ज वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : पूरक ०६२३ /प्र.क्र.६८/३स 
मंत्रालय विस्तार रूम नं. ६२० , मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :-१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पुरक 
०६२३/प्र.क्र.६८/३स,दिनांक ०३.०८.२०२३. 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- पुरक- 
०६२३/प्र.क्र.६८/३स, दिनांक २१.०८.२०२३. 


शासन पूरकत्रक :- 


दि.२१.०८.२०२३ च्या शुध्दीपत्रकान्वये दि.०३.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयातील “ड” बाबत 


सुधारणा करण्यात आली होती. पुर्नविचारांती शासनाने सदरची शुध्दीपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय 


घेतला आहे. परिणामत: दि.०३.०८.२०२३ चा मूळ शासन निर्णय आहे त्याच स्वरुपात कोणत्याही 


बदलाशिवाय लागू राहील. 


संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील सर्व अटींची काटेकोरपणे पालन करण्यात येऊन सदर 


रक्‍कम वितरीत करण्याबाबतची साखर आयुक्त, पुणे यांनी यांच्यास्तरावरून कार्यवाही करावी. 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२९१३०९०८८५०२ असा आहे. हे शासन 


पूरकपत्र डिजिटल स्वाक्षरी करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHINGADE ह. 1. की 


ICode=400032, ‘Mahi 
2.5.4.20=0619305c0a0825664efa457ffa5 1 c3f2364841c81f8 


437078a333b7111446a2, 
pseud 18BA78965A42BF3AA081DE76047 1DB6306C8 
8F1D, 


serial INumber=E1 1F71FCAC231B0F91F430636DE14F6C49B5 
69D173346155B9208DCD97DD0788, SHINGADE 
ANKUSH PANDURANG 
2023.08.29 13:11:08 +05'30' 
(अंकुठा शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः पूरक ०६२३ /प्र.क्र.६८/३स 


३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३.निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


